राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन 
२०२२-२३ करीता रु. ४१८.९९ कोटी निधीचे 
प्रकल्प निहाय वितरण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासनन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ११७/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 

दिनांक : ३० मे, २०२२ 


१. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 1(93)/PFMS/FCD/2020, दि. 23 मार्च, २०२१ 

२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२१ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०८ मार्च, २०२२ 

३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२१ आरकेव्हीवाय/२, दि. ०८ मार्च, २०२२ 

४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०२१ आरकेव्हीवाय/३, दि. ०८ मार्च, २०२२ 

५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९/१४-अ, दि. २९ मार्च, २०२२. 

६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९(भाग-३)/१४-अ, दि. ३१ मार्च, २०२२ 

७. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९(भाग-२)/१४-अे, दि. २३ मार्च, २०२२ 

८. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-२/२०२२ आरकेव्हीवाय, दि. 22 मार्च,२०२२ 

९. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ५-१/२०२२ आरकेव्हीवाय, दि. ०६ एप्रिल, २०२२ 

१०. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.५७/१४-अ, दि. १७ मे, २०२२ 

११. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृप्रवनि/राकृवियो/टि-०२/००५/१८०५०, दि. १८ मे, २०२२. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - LAR ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या निधी व्यवस्थापनाकरिता सन २०२१-२२ पासून PFMS प्रणाली 
कार्यान्वित झाली आहे. सदर प्रणालीवर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेकरिता आयुक्‍त (कृषि) स्तरावर Singal 
Nodal Account (SNA) व अंमलबजावणी यंत्रणांकरिता Zero Balance Account कार्यान्वित करण्यात आले 
आहेत. 

सद्य:स्थितीत केंद्र शासनाच्या सूचनेनूसार अंमलबजावणी यंत्रणांकडील अखर्चित निधी व सन २०२१-२२ 
मधील प्राप्त तथापि अवितरीत असलेला रु. २००.९१ कोटी निधी असा एकूण रु. ४२१.२२ कोटी निधी सन २०२२- 
२३ या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यामध्ये वितरणासाठी उपलब्ध असून 
रु.४२१.२२ कोटी निधी मर्यादा प्राप्त झाली आहे. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत वितरणासाठी उपलब्ध निधीपैकी रु.२.१९ कोटी निधी संदर्भ क्र. १० 
अन्वये कोल्हापूर जिल्हयातील राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत समस्याग्रस्त जमीन सुधारणा या उपयोजनेस 
वितरीत करण्यात आलेला आहे. सबब, कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ११ अन्वये सादर केलेल्या निधी मागणी 
प्रस्तावापैकी रु. ४१८.९९ कोटी निधी अंमलबजावणी यंत्रणांना उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ११७/१४-ओ 


शासन निर्णयः 


१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यावर सन २०२२-२३ करीता वितरणासाठी उपलब्ध निधी विचारात 
घेता कृषि व कृषि संलग्न विभागाकडून प्राप्त मागणीच्या अनुषंगाने ₹४१८.९९ कोटी (रुपये AR अठरा कोटी 
नव्याण्णव लाख) निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. सदर वितरणाचा 
प्रकल्प निहाय /प्रवर्ग निहाय calle सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केला असून त्याचा गोषवारा 


पुढीलप्रमाणे : - 

(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ.क्र. अंमलबजावणी यंत्रणा वितरीत निधी 
za आयुक्‍त (कृषि) २४७.७७५४ 
२ | ad कृषि विद्यापीठे ९.११२१ 
3 | कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ २.०००० 
४ । व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ ६.७४६३ 
५ | आयुक्त (पशुसंवर्धन) ९५.४७१३ 
६ | आयुक्त (दुग्धविकास) ८.९७९२ 
आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय) ४८.२७६१ 
संचालक (रेशीम) ०.६२९६ 

एकूण वितरीत निधी ४१८.९९०० 


२. उपरोक्त वितरीत निधी आयुक्त) कृषि (यांनी सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांस उपलब्ध करुन 


द्यावा. 


३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा 

विनियोग करताना संदर्भ क्र ५ .च्या शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा . 

४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आयुक्‍त) कृषि (यांनी प्रशासकीय खर्चासाठी सर्व 

अंमलबजावणी यंत्रणांना योजनांतर्गत निधी वितरीत करावा . 

५. या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या निधी वितरणाच्या) निधी मर्यादा (अनुषंगाने आयुक्‍त) कृषि (यांनी 

प्रकल्पांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकल्पांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्पांच्या निधी मर्यादेत 

त्यांच्या स्तरावर फेरबदल करावेत . 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१६३३१६०५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सहपत्र :- परिशिष्ट a 


प्रत: 


SHRIKANT C 
ANDGE 


Digitally signed by SHRIKANT C ANDGE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPT., postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe19b8965025d482b1 beeOfffaa 
62085¢34db6bfd8c, 

pseudonym=1CC019CBB7F0A77E397F 15793DF809A69806ED98, 
serialNumber=D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD3 
A95F2AC3C192E9C991F358271, cn=SHRIKANT C ANDGE 

Date: 2022.05.30 16:35:24 +05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 


अवर सचिव, 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 


महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ११७/१४-ओ 


२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सचिव (Gala), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

qo. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे, 

११. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई, 

१२. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), तारापोरवाला मत्स्यसंग्रहालय, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई, 

१३. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे, 
१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे, 
१६. संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१७. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर, 
१८.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे, 

१९. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

२०. प्रधान महालेखापाल - 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

२२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई, 

२४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ११७/१४-ओ 


परिशिष्ट - अ 


कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र. ११७/१४-अ , दि. ३० मे, २०२२ चे सहपत्र 


(रक्कम रु. कोटीत) 
अ. प्रकल्पाचे नाव मंजूर वर्ष वियो | आतापर्यंत | सन २०२२- सन २०२२-२३ करिता मंजूर वितरण 
क्र अंतर्गत | वितरीत | २३ करिता | सर्वसाधारण अनु. जाती| अनु. एकूण 
मंजूर ।निधी | शिल्लक प्रवर्ग जमाती 
प्रकल्प प्रकल्प 
किंमत किंमत 
lide Q 3 Ea दु ६ ea ८ ९ (७--८--९) 
E रु.१.५० लक्ष वार्षिक उत्पन्न असलेल्या 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती लनन 5 5 र ३ 
प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना नवीन सिंचन ०१९-२० |) १४५.०००० | ७३.३९२८ | ७१.६०७ ०.०००० ४१.८१२० ९.७८०० ७१.५९२० 
विहीर बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे. 
संचालक (विस्तार) १४५.०००० | ७३.३९२८ | ७१.६०७२॥ ०.०००० | ४१.८१२०| २९.७८००| ७१.५९२० 
2 ।|ऊसावरील कीड-रोगविरुध्द 
जैवकीटकांचे fags  छठत्पादन 
करण्याकरिता जैव-नियंत्रण 
प्रयोगशाळेची उभारणी करणे आणि 
ऊस वं २०१७-१८ १.२८८१ ०.०००० १.२८८१ १.२८८१ ०.०००० ०.०००० १.२८८१ 
महाराष्ट्रा ऊस व साखरेची 
उत्पादकता वाढविण्याकरिता 
तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे. (भारतीय ऊस 
संशोधन संस्था, लखनऊ) 
३ | कृषि यांत्रिकीकरण प्रकल्प २०२१-२२ | १५०.००००| ४९.०२०० | १००.९८००| ५९.७२०० | ५.२९०० | ५.५४०० | ७०.५५०० 
संचालक (गुणनियंत्रण) १५१.२८८१| ४९.०२०० | १०२.२६८१ ६१.००८१ | ५.२९०० | ५.५४०० | ७१.८३८१ 
४ jo विज्ञान केंद्र, घातखेड (जि. 
अमरावती) येथील प्रशिक्षण गृहाचे | २०१८-१९ | ०.१५४८ हिं ०.१५४८ | ०.१५४८ हिं Ted ०.१५४८ 
बांधकाम 
संचालक (आत्मा) ०.१५४८ |, eo 0.948 | 0.9482 | oo | | oo | 0.948 
५ | हळद यांत्रिकीकरण व काढणी पश्चात 
व्यवस्थापन २०१७-१८ १०.०१०० ६५.६९५२ ४.३१४८ १.३२६८ ०.०००० ०.०००० १.३२६८ 
व्यवस्थापन 
संचालक (प्रकिया व नियोजन) १०.०१०० | ५.६९५२ | ४.३१४८ | १.३२६८ | 0.0000 | 0,0000 १.३२६८ 
& कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प २०१८-१९ | १५०.०००० | १४७.५०३२) २.४९६८ २.४९६८ ०.०००० ०.०००० २.४९६८ 
७ । संरक्षीत शोती प्रकल्प २०१८-१९ | १५०.०००० | १२५.६३३० २४.३६७० | २४.३६७० ०.०००० ०.०००० २४.३६७० 
८ | कांदाचाळ उभारणीव्दारे मुल्यसाखळी 
व्यवस्था विकसीत करणे (नाफेड- | २०१८-१९ | ११.०००० | ८.०२५१ | २.९७४९ | ०.२८०० | 0.0000 | ०.०००० ०.२८०० 
महाएफपीसी) 
९ [mad भाजीपाल्यासाठी मुल्यसाखळी 
विकास प्रकल्प (मे. सहयाद्री होतकरी द 
उत्पादक कंपनी, जि नाशिक) (PPP- 092-98 8.4200 ०.८५०० ८.७३०० ३.३६०० 0.०००० ०0.०००० ३.३६०० 
IAD) 
| 90 | संरक्षित शोती प्रकल्प २०१९-२० | ११.०००० | ०.०००० | 99.0000] 2.4249 | १.०९०० | ०.०००० ९.६७५७ 
गि पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी oe व रं 
होळकर रोपवाटिका योजना ०२०-२१ ११.६२०० ६.३१९५ ५.३००५ ४.०११८ ०.०००० ०.७२०० ४.७३१८ 
१२ | कांदाचाळ उभारणी प्रकल्प २०२१-२२ | १२५.००००| २२.९०४९ | 902.0844] १९.९४५० | ५.९६०० | ५.४७०० | ३१.३७५० 
१३ | होततळयांच्या अस्तरीकरणाकरिता डा 
२०२१-२२ | १००.०००० | १६.८२८४| ८३.१७१६। २१.४२०० ४.६००० ०.७१२२ २६.७३२२ 
अर्थसहाय्य 
व्यवस्थापकीय संचालक (म.रा.फ.व 5 डु ल a 
औ.व.मो ५६८.२००० | ३२८.०६४१| २४०.१३५९) ८४.४६६३ | ११.६५०० | ६.९० १०३.०१८५ 
कृषि आयुक्तालय, पुणे ८७४.४९८१| ४५६.१७२१| ४१८.३२६० १४६.८०१२) ५८.७५२०| $2.2222] २४७.७७५४ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ११७/१४-ओ 


अ. प्रकल्पाचे नाव मंजूर वर्ष frat | आतापर्यंत | सन २०२२- सन २०२२-२३ करिता मंजूर वितरण 
क्र अंतर्गत | वितरीत | २३ करिता | सर्वसाधारण] अनु. जाती| अनु. एकूण 
मंजूर । निधी | शिल्लक प्रवर्ग जमाती 
प्रकल्प प्रकल्प 
किंमत किंमत 
१ | २ ३ 1 Yaar षु & [p= Gee] ८ ९ (७--८--९) 
१४ [सिंचन पाणी गरजसल्ला सेवा २०१४-१५ | ५.०००० | ४.९३७० | ०0.०६३० | 0,030 | _0.०००० | 0,0000 ०.०६३० 
१५ | Fer फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 
येथील प्रक्षेत्रावर पूर्ण क्षमतेने शाश्वत 
बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यासाठी | २०१७-१८ | १५.२२०० | 99.489§] ३.६२८४ | ३.६३०० | ०.०००० | ०.०००० ३.६३०० 
उपसा सिचंन योजना राबविण्याचा 
प्रकल्प 
म.फु.कृ.वि., राहुरी २०.२२०० | १६.५२८६) ३.६९१४ | ३.६९३० | ०.०००० | ०.०००० | ३.६९३० 
१६ | नागपूर विभागाकरिता जैविक कोड 
ट्रायकोग्रामाचे प्रसार, व्यवस्थापन तथा 
जैविक कीड निर्मिती प्रशिक्षण केंद्राची २०१९-२० 0.2000 ०.१९९६ ०0.०००४ ०.०००२ 0.0000 0.0000 0.0002 
कृषि महाविद्यालय, नागपूर येथे स्थापना 
करणे. 
१७ | डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापिठ 
विकसीत पिक व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा २०१५-१६ ९.०१०० | ६.८९५८ | २.११४२ | ०.९६९६ | ०.०००० | 0,0000 ०.९६९६ 
प्रसार 
१८ ।मोहरीच्या अधिक उत्पन्न देणाऱ्या 
जातीसह कमी खर्चाच्या उत्पादन er 5 व 
त नागपूर विभागातील ० ०२१- ०.३३०० ०.०००० ०.३३०० 0.3283 0.0000 0.0000 0.3283 
जिल्हयांमध्ये अवलंब करणे 
१९ | डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, 
अकोला येथे भुईमूग, करडई व सूर्यफुल हर 
029- 9.29400 00,0000 9.29400 4.0000 0,0000 00,0000 4.0000 
पैदासकार व प्रमाणित बियाणे उत्पादन 
केंद्राची स्थापना करणे 
डॉ. पं.दे.कृ.वि., अकोला 99.3400 | ७.०९५४ | ४.२५४६ | २.२९९१ | 0.0000 | 0,0000 २.२९९१ 
२० [पनवेल येथील खार जमीन संशोधन 
केंद्राच्या प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण 5 गी 
आणि मृद आरोग्य व मत्स्योत्पादनासाठी 0७१७-१८. ४.१९०० १.६७९९ .५१०१ ०.९४०० ०0.,०००० 0,0000 ०.९४०० 
शेतक-यांची क्षमता बांधणी प्रकल्प 
२१ |पिकांच्या निकोप वाढीसाठी आणि 
अधिक उत्पादनासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा प का 
वापर करुन विविध जैवनियंत्रकांचे ०२१- १.९००० ०0,०००० १.९००० १.५००० ०0,०००० ०0,०००० १.५००० 
उत्पादन करणे. 
२२ |मंगा बांबूच्या मुल्यवर्धनाव्दारे कोकण 
प्रदेशात बांबू उद्योजकतेचा विकास | २०२१-२२ | 9.3400 | 0.0000 | १.३६०० | ०.६८०० | 0,0000 | ०.०००० ०.६८०० 
करणे. 
डॉ. बा.सा.को.कृ.वि., दापोली ७.४५०० | १.६७९९ | 4.9909 | ३.१२०० | ०.०००० | ०.०००० | 3.9200 
कृषि विद्यापीठे (सर्व) 38.0200 | २५.३०३९| १३.७१६१| ९.११२१ | 0.0000 | ०.०००० 8.9929 
23 ।१०८ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये 
शेतमाल तारण सुविधेकरिता गोदाम | २०१७-१८ | ४१.८६०० | ३७.६५००| ४.२१०० | २.०००० | 0.0000 | ०.०००० | २.०००० 
उभारणी प्रकल्प 
MD(MSAMB) ४१.८६०० | 3.G400] ४.२१०० 2.0000 0,0000 0,0000 2.0000 
२४ |विदर्भ मराठवाडयातील वखार 
महामंडळाच्या गोदामांचे, सिमेंट रस्ता, 
अँप्रॉन गटर, संरक्षित भिंत आणि | २०१९-२० | ४९.७७०० | ३८.५११३|) 99.2429] 0.0400 | 0,0000 | ०.०००० ०.०५०० 


शेतकरी व हमालांकरिता as या 
माध्यमातून दर्जा सुधारण्याचा प्रकल्प 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ११७/१४-ओ 


अ. प्रकल्पाचे नाव मंजूर वर्ष वियो | आतापर्यंत | सन २०२२- सन २०२२-२३ करिता मंजूर वितरण 
क्र अंतर्गत । वितरीत | २३ करिता | सर्वसाधारण] अनु. जाती| अनु. एकूण 
मंजूर ।निधी | शिल्लक प्रवर्ग जमाती 
प्रकल्प प्रकल्प 
किंमत किंमत 
| 9 | २ ३ 1 ee =e] 4 ६ | 8 | é ९ (७--८--९) 
२५ | at. जांबरगांव, ता.वैजापूर, 
जि.औरंगाबाद येथील कृषि समृद्धी वित 5 
केद्राची (व ‘Warehousing & ०२१- १९.७००० .०४४४ | १७.६५५६ ६.६९६३ ०.०००० ०.०००० ६.६९६३ 
Logistics Park) उभारणी 
MD (MSWC) ६९.४७०० | ४०.५५५७ | 22.8983] ६.७४६३ | 0.0000 | 0.0000 | ६.७४६३ 
२६ (aay रोगांच्या निदानासाठी टर्न की 
बेसीस वर जेव्य सुरक्षा स्तर-३ ‘ 
SAG SER «Sa याण 00000१0), व | हत वह "ककव याट | (eee 
प्रयोगशाळा औंध, पुणे 
२७ | महाराष्ट्र Wl व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ 
नागपूर अधिनस्त पशुवैद्यकीय 
महाविद्यालय नागपूर, मुंबई व परभणी 
येथील शैक्षणीक पशुचिकित्सालयाचे | २०१६-१७ | १६.५१०० | १६.३१४३| ०.१९५७ | ०.१९५७ | ०.०००० | ०.०००० | ०.१९५७ 
नुतनीकरण व बळकटीकरण तसेच 
पशुवैद्यकांकरिता प्रशिक्षण केंद्राची 
स्थापना करणे. 
२८ | पदव्युत्तर पशुवैद्यकीय प्राणी विज्ञान 
संस्था, अकोला येथे Tvcc आणि डी 
निदान (GiaandStic) प्रयोगशाळेचे ०0१७-१८ ४.४५००० ४.४०५० ०.०९५० ०0.०००० ०.०९५० ०0.०००० ०.०९५० 
बळकटीकरण करणे 
२९ | कृषि विद्यान केद्र, बारामती येथे पशुधन 
अनुवंश सुधारणेचा उच्च गुणवत्ता | २०१७-१८ | ३.४२०० | २.०२७९ | १.३९२१ | १.३९२१ | ०.०००० | ०.०००० | 9.3824 
केंद्राची स्थापना करणे 
30 | flat व मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्प डु 4 5 डि 
(एनंडो:डीजी] ०१७-१८ | १७४.४२०० | ३५.१००१| 938.3988) १०.२५६७ | १.८७०० | ०.७६०० | १२.८८६७ 
३१ कृत्रिम रेतन सुविधा प्रकल्प २०१८-१९ | २०.६२०० | १२.६७३३| ७.९४६७ | ५.०४३४ | 0.0000 | 0,0000 | ५.०४३४ 
३२ | पशुरोगनिदानाकरिता RT-PCR 
तंत्रज्ञानाधारित ४ प्रादेशिक रोग निदान २०२१-२२ २.५००० ०.०००० २.५००० २.५००० ०.०००० ०.०००० २.५००० 
प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण करणे. 
३३ | देशी गाई-म्हशींचे संवर्धन व प्रसार 
करण्याकरिता et shits का 
प्रयोगशाळेत फलन करणे व गर्भरोपण ०२१- 9.9800 0,0000 4.9800 4.9200 0,0000 0,0000 9.9200 
तंत्रज्ञान 
आयुक्त (पशुसंवर्धन) २९९.३७५० | ७४.५६७२| २२४.८०७८ ९२.७४६३ | १.९६५० | ०.७६०० | ९५.४७१३ 
३४ | संपतराव देशमुख दुध संघ, सांगळी या 
संघाच्या दुग्धशाळेचे  ५ग!_?0 
क्षमतेवरुन १ LLPD क्षमतेपर्यंत ह डं i om 
विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण आणि ०१७-१८| ७.७३०० ६.५०४५ | १.२२५५ १.२२५५ ०.०००० | 0,0000 १.२२५५ 
दोन 90 TLPD क्षमतेच्या शितकरण केंद्र 
उभारणी प्रकल्प 
३५ | मराठवाडा अँग्रो प्रोसेस फार्मर प्रोडयुसर 
कपंनी लि., कळंब, जि. उस्मानाबाद च्या 
दुग्ध प्रक्रिया युनिटचे ३० TLPD | २०१९-२० | ७.२६०० | २.९१३८ | ४.३४६२ | १.२६०० | 0,0000 | 0.0000 |  १.२६०० 


क्षमतेवरुन १ LLPD क्षमतेपर्यंत 
विस्तारीकरण प्रकल्प 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ११७/१४-ओ 


अ. प्रकल्पाचे नाव मंजूर वर्ष frat | आतापर्यंत | सन २०२२- सन २०२२-२३ करिता मंजूर वितरण 
क्र अंतर्गत | वितरीत | २३ करिता | सर्वसाधारण] अनु. जाती| अनु. एकूण 
मंजूर । निधी | शिल्लक प्रवर्ग जमाती 
प्रकल्प प्रकल्प 
किंमत किंमत 
ma २ ३ | 8 | षु & | 8 | ८ ९ (७--८--९) 
३६ | दत्तसाई मल्टीस्टेट ara. मिल्क 
अँण्ड मिल्क प्रोडक्टस लि. चिलवडी, 
ता. जि. उस्मानाबाद येथे १० TLPD | २०१९-२० | २.१८०० | ०.६७८० | १.५०२० | 0.2400 | 0.0000 | 0.0000 ०.२५०० 
क्षमतेचे नवीन दुग्ध प्रक्रिया युनिट 
उभारणी प्रकल्प 
३७ श्री. वारणा सहकारी दुध उत्पादक 
प्रक्रिया संघ मर्या. तात्यासाहेब 
कोरेनगर, वारणानगर, ता. पन्हाळा, जि. | २०१९-२० | ११.८३०० | ३.६८२५ | ८.१४७५ | ३.०८४८ | 0.0000 | ०.०००० ३.०८४८ 
कोल्हापूर येथे दुग्ध शाळा व अन्य 
संलग्न बाबी उभारणी प्रकल्प 
३८ | गतिमान दुग्धविकास प्रकल्प (सिन्नर 
तालुका विभागीय सहकारी दूध | २०१९-२० | १०.२६०० | ९.५१०६ | ०.७४९४ | ०.७४७४ | ०0.०००० | ०.०००० ०.७४७४ 
उत्पादक व प्रक्रिया संघ मर्या. सिन्नर) 
३९ | मुख्य दुग्धशाळा व दुग्धजन्य पदार्थ 
उत्पादक केंद्र यांची सुधारणा व 
विस्तारीकरण (छत्रपती शाहू मिल्क | २०२१-२२ | १०.१७०० | 0.0000 | १०.१७००| १.५००० | 0.०००० | ०.०००० | १.५००० 
अन्ड मिल्क अँग्रो प्रोडक्ट कंपनी लि. 
व्हन्नूर, ता. कागल, जि. कोल्हापूर) 
vo | मुख्य दुग्धशाळेचे १५ TLPD वरून Yo 
TLPD चे विस्तारीकरण वैजनाथ मिल्क ree 
dine मिल्क अँग्रो प्रोडक्ट कंपनी लि ०२१- ३.३९०० 0,0000 3.3200 0.4000 0.0000 00,0000 0.4000 
शिनोळी, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर 
४१ | मुख्य दुग्धशाळेचे आधुनिकीकरण, 
विस्तारीकरण, भवन ता. सिल्लोड येथे 
नवीन शीतकरण केंद्र उभारणी | २०१५-१६ | १०.२७०० | ९.८५८५ | 0.8994 | 0.8994 | 0.0000 | ०.०००० ०.४११५ 
(औरंगाबाद जिल्हा सहकारी दूध 
उत्पादक संघ मर्या., औरंगाबाद) 
आयुक्‍त (दुग्धविकास) ६३.०९०० | 33.9808  २९.९४२१ ८.९७९२ ०.०००० ०.०००० ८.९७९२ 
४२ | सागरी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, | २०१०-११ 
प्रदर्शान दालन अलिबाग, सुधारणा व ४.७३०० २.३७०० २.३६०० २.३६०० ०.०००० ०.०००० २.३६०० 
बळकटीकरण 
४३ |६ जेट्टी बांधून मच्छिमारांना पायाभूत व 
काढणी पश्चात व्यवस्थापन सुविधा | २०१६-१७ | ८३.५००० | २९.८०१८ | ५३.६९८२| ४५.८५४४ | 0.0000 | ०.०००० | ४५.८५४४ 
पुरविणे 
४४ ।मत्स्यबीज केंद्र व पोर्टेबल हॅचरीची , 
स्थापना करण्यास ०१७-१८ २.५२०० ०.८७०० १.६५०० ०.०६१७ ०.०००० ०.०००० ०.०६१७ 
स्थापना करण्यास अर्थसहाय्य 
आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय) ९०.७५०० | 33.0892] ५७.७०८२) ४८.२७६१ | 0.0000 | ०.०००० | ४८.२७६१ 
४५ | जालना येथे ककुन बाजारपेठ विकास 5 द ह : A 
es 098-49 ६.६००० ६.२६६८ 0.333 0.390 0.0000 0.0000 0.390 
ल् 
vg | सोलापूर येथे रेशीम पार्क विकसित रि : 
करणे ०१६-१७ ६.९४०० ६.६२०६ ०.३१९४ ०.३१९४ 0,0000 0.0000 0.3988 
संचालक (रेशीम) १३.५४०० १२.८८७४ ०.६५२६ ०.६२९६ 0.०००० ०0.०००० ०.६२९६ 
एकूण १४९१.६०३१| 993.32G0] ७७८.२७७१| ३१५.२९०८ | ६०.७१७० | ४२.९८२२ | ४१८.९९०० 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


